वाचा :- 


विभागाच्या अधिपत्याखालील १७ शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय व ela 
रुग्णालयात सुरक्षारक्षक सेवा घेण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-०६२४/प्र.क्र.२४६/प्रशासन-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, लोकमान्य टिळक मार्ग 
नविन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २५ जुले, २०२४ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांकः एसजीए-१५०६/प्र.क्र.९२/काम- 
५, दिनांक ०८.११.२००६. 

शासन अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांकः एसजीए- 
२०१४/प्र.क्र.३००(२)/कामगार-५, दिनांक ३०.०७.२०१४. 

ant निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५. 

आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे पत्र क्र. संवैशिवसं/शावैमवरु, 
अविरु-अकोला/ बाह्यस्रोत/ सुरक्षारक्षक/३९५१/२०२४, दिनांक १८.०३.२०२४ 

आयुक्‍त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे पत्र क्र. 
डी.एम.ई.आर./१२०३६/१९/२०२२-ईडीयु, दिनांक १४.०६.२०२४ 

आयुक्‍त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे ww क्र. संवैशिव/ 
विदेशावैमवरुलातुर /बाह्यस्रोत/सुरक्षारक्षक/१९७३/२०२४, दिनांक २०.०२.२०२४ 

आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे पत्र क्र. संवैशिव/ 
इंगाशावैमवरुनागपुर/बाह्यस्रोत/सुरक्षारक्षक/३६०२/२०२४, दिनांक १४.०३.२०२४ 


प्रस्तावना :- 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखाली १७ शासकीय वैद्यकीय 


महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयात प्रवेशित विद्यार्थी, अध्यापक वर्ग, परिचर्या संवर्ग, अधिकारी व 


कर्मचारी, रुग्ण व रुग्णांचे नातेवाईक तसेच संस्थेतील यंत्रसामुग्री, फर्निचर व इतर वस्तुंच्या सुरक्षेच्या 
दृष्टीने सुरक्षारक्षकांच्या सेवा बाह्यसरोताकडून घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार 
पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: - 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील परिशिष्ट अ मध्ये नमूद १७ 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयात प्रवेशित विद्यार्थी, विद्यार्थीनी तसेच 
संस्थेमधील प्राध्यापक/सह प्राध्यापक, शासकीय कर्मचा-यांच्या, रुग्ण व रुग्णांचे नातेवाईक यांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-०६२४/प्र.क्र.२४६/प्रशा-२, दिनांक २५ जुलै, २०२४ 


सुरक्षेच्यादृष्टीने एकूण ८३१ सुरक्षा रक्षक (विविध अधिकारी/कर्मचारी) बाह्यस्रोत सेवापुरवठादाराकडून 
उपलब्ध करुन घेण्यास व त्याकरीता येणा-या अनुक्रमे वार्षिक रु. ३०,५४,९७,९१३/- (अक्षरे तीस कोटी 
चोपन्न लाख सत्तह्यानव्व हजार नऊडो तेरा रुपये फक्त) (जी.एस.टी. व सर्व भत्ते सहित) एवढ्या वार्षिक 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५, वित्तीय अधिकार नियम 
भाग पहिला, उप विभाग -४, अ.क्र. ११ अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर सुरक्षासेवा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेच्या (१०) कंत्राटी सेवा या 
उद्दिष्टांतर्गत उपलब्ध अर्थसंकल्पीत निधी मधून भागविण्यात यावा. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७२५१५१३१२६९१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


JOGDAND 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625c 
3417378f97d493a8a277faa29f65459, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C1 DO8CFDEE92DA209D709F5456 


JOGDAND ८ 
(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत - परिशिष्ट अ 


प्रत, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 

आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनालय, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

६. संचालक (SSRM), महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई 

७. संचालक, महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या, पुणे. 

८. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नंदुरबार. 

९. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया. 

१०.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, हिंगोली. 

११.अधिष्ठाता, डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
नांदेड. 

१२.अधिष्ठाता, बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे . 


Cc Av A  -5 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-०६२४/प्र.क्र.२४६/प्रशा-२, दिनांक २५ जुले, २०२४ 


१३.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा. 

१४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सिंधुदुर्ग. 

१५. अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर. 

१६. अधिष्ठाता, विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
लातूर. 

१७. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला. 

१८. संचालक, रत्नागिरी, जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळ. 

१९.संचालक, पुणे जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळ. 

२०.सहयोगी प्राध्यापक, आरोग्य पथक, सावनेर, नागपूर. 

२१. निवडनस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-०६२४/प्र.क्र.२४६/प्रशा-२, दिनांक २५ जुले, २०२४ 


परिशिष्ट - अ 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे सुरक्षारक्षक सेवा बाह्यस्रोतामार्फत उपलब्ध करुन 
घेण्याकरिता येणा-या खर्चाचा तपशिल 


अ संस्थेचे नाव सेवापुरवठादार संस्था पदनाम आवश्यक एकूण पदाकरीता 
क्र पदसंख्या । येणारा वार्षिक खर्च 
(जी.एस.टी. सह) 

१. | शासकीय वैद्यकीय महाराष्ट्र माजी सैनिक | सुरक्षा निरीक्षक २ ८,१७,३४४/- 
महाविद्यालय व रुग्णालय, | महामंडळ मर्या.पुणे, । सुरक्षा रक्षक ४५ १,६८,५४,५७७/- 
नंदुरबार एकूण ४७ १,७६,७१,९२१/- 

२. | शासकोय वैद्यकीय महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा | सुरक्षा पर्यवेक्षक १ ४,८१,४४०/- 
महाविद्यालय, गोंदिया महामंडळ, मुंबई सुरक्षा रक्षक २९ १,१४,९७,९२०/- 

एकूण 30 १,१९,७९,३६०/- 

3. | शासकोय वैद्यकीय महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा | सहाय्यक सुरक्षा १ ४,९५,६००/- 
महाविद्यालय व रुग्णालय, | महामंडळ, मुंबई अधिकारी 
गोंदिया 

सुरक्षा पर्यावेक्षक ३ १४,४४,३२०/- 
सुरक्षा रक्षक Ge 2,88, 60, &80/- 
एकूण ७२ २,८९,००,५६०/- 

४. | शासकीय वैद्यकीय महाराष्ट्र माजी सैनिक | सुरक्षारक्षक ७९ २,९४,६४,७८८/- 
महाविद्यालय व रुग्णालय, | महामंडळ मर्या.पुणे , 
हिंगोली 

५. | शासकीय वैद्यकीय रत्नागिरी जिल्हा सुरक्षा पर्यवेक्षक १ ३,१४,६०४/- 
महाविद्यालय व रुग्णालय, | सुरक्षारक्षक महामंडळ 
सिंधुदुर्ग सुरक्षा रक्षक BY १,२७,५१,२००/- 

एकूण ४५ १,३०,६५,८०४/- 

६. | डॉ. शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्र माजी सैनिक | सुरक्षारक्षक 30 9,0¢,48,000/- 
शासकीय वैद्यकीय महामंडळ मर्या.पुणे , 
महाविद्यालय व रुग्णालय, 
नांदेड 

७. | शासकीय वैद्यकीय महाराष्ट्र माजी सैनिक | सुरक्षारक्षक १५ ५५,९४,६१६/- 
महाविद्यालय, हिंगोली महामंडळ मर्या.पुणे , 

८ | इंदिरा गांधी शासकोय महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा | सुरक्षारक्षक ४१* १,६२,५५,६८०/- 
वैद्यकीय महाविद्यालय व = | महामंडळ, मुंबई 
रुग्णालय, नागपूर 

९ | बै.जे. शासकीय वेद्यकौय । पुणे जिल्हा सुरक्षा सुरक्षा अधिकारी १ ३,२८,५८४/- 
महाविद्यालय, पुणे रक्षक मंडळ 

सुरक्षा पर्यवेक्षक १ ३,०९,६१२/- 
सुरक्षारक्षक १०७ ३,४६,९२,५६४/- 
एकूण १०९ ३,५३,३०,७६०/- 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-०६२४/प्र.क्र.२४६/प्रशा-२, दिनांक २५ जुलै, २०२४ 


qo | शासकीय वैद्यकीय महाराष्ट्र माजी सैनिक | सुरक्षा पर्यवेक्षक १ ४,२७,२४५/- 
महाविद्यालय, सातारा महामंडळ मर्या.पुणे, | सुरक्षा रक्षक ४१ १,३७,३३,३८०/- 
एकूण ४२ १,४१,६०,६३४/- 
११ | शासकीय वैद्यकीय रत्नागिरी जिल्हा सुरक्षा अधिकारी १ २,६६,२१२/- 
महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग सुरक्षारक्षक महामंडळ | सुरक्षा रक्षक ३५ ८५,८४,३८०/- 
एकूण ३६ ८८,५०,६७२/- 
१२ | आरोग्य पथक, सावनेर, महाराष्ट्र माजी सैनिक | सुरक्षा पर्यवेक्षक १ ४,५६,९२४/- 
नागपूर महामंडळ मर्या.पुणे, । सुरक्षा रक्षक ११ ४२,४८,३५४/- 
एकूण १२ ४७,०५,२७८/- 
१३ | शासकीय वैद्यकीय महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा | सुरक्षारक्षक ४०* १,५८,५९,२००/- 
महाविद्यालय व रुग्णालय, | महामंडळ, मुंबई 
अकोला 
१४ | अतिविशेषोपचार महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा | सुरक्षारक्षक 48 2,98, 08,8 20/- 
रुग्णालय, अकोला महामंडळ, मुंबई 
१५ | विलासराव देशमुख महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा । सुरक्षा पर्यवेक्षक ३ १४,४४,३२०/- 
शासकीय वैद्यकीय महामंडळ, मुंबई सुरक्षारक्षक ९३ 3,६८,७२,६४०/- 
महाविद्यालय व रुग्णालय, एकूण ९६ 3,८३,१६,९६०/- 
लातूर 
१६ | विलासराव देशमुख महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा | सुरक्षा पर्यवेक्षक १ ४,८१,४४०/- 
शासकीय वैद्यकीय महामंडळ, मुंबई सुरक्षारक्षक ४१ १,६२,५५,६८०/- 
महाविद्यालय, लातूर एकूण ४२ १,६७,३७,१२०/- 
१७ | विलासराव देशमुख महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा | सुरक्षा पर्यवेक्षक १ ४,८१,४४०/- 
अतिविशेषोपचार महामंडळ, मुंबई सुरक्षारक्षक ४० १,५८,५९,२००/- 
रुग्णालय, लातूर एकूण ४१ १,६३,४०,६४०/- 
एकूण ८३१ ३०,५४,९७,९१३/- 


टिप:- * अतिरिक्त सुरक्षारक्षकांची नेमणुक 


KREKKEKRERERERERERERERER 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


